जलसंपदा विभागांतर्गत प्रकल्प कामांचे गुणनियंत्रण व 
गुणवत्ता हमीसंदर्भात एकत्रितपणे व सुधारित मार्गदर्शक 
तत्वाबाबत शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं-२ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
दिनांक: १६.०७.२०२४ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र. गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं-३, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 


जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी कामाचे गुणवत्तेबाबत विविध निर्गमित केलेली परिपत्रके व दिशा निर्देश याबाबतीत 
आधुनिक कल विचारात घेऊन विविध परिपत्रके निरसीत करुन विभागांतर्गत प्रकल्प बांधकामाचे गुणनियंत्रण व गुणवत्ता 
हमी यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आळी आहेत. सदर शासन 
निर्णयात मेरी, नाशिक संस्थेमार्फत काही “अनिवार्य विशेष चाचण्या” करुन घेण्याच्या अनुषंगाने सदर चाचण्यांची यादी 
समाविष्ट करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

शासन निर्णय दिनांक ११.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ९.२ मध्ये “विहित वारंवारतेनुसार बांधकामाच्या आवश्‍यक 
एकूण चाचण्यांपैकी ८०% चाचण्या या बांधकाम कक्षामार्फत व उर्वरित २०% चाचण्या या गुणनियंत्रण कक्षामार्फत अथवा 
त्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात येतील. तसेच गुणनियंत्रण कक्षाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या चाचणीचे निष्कर्ष हे बांधकाम कक्षास 
बंधनकारक राहील.” असे नमूद केले आहे. 

याऐवजी- 

“विहित वारंवारतेनुसार बांधकामाच्या आवश्‍यक एकूण चाचण्यांपैकी ८०% चाचण्या या बांधकाम कक्षामार्फत व 
उर्वरित २०% चाचण्या या गुणनियंत्रण कक्षामार्फत घेण्यात येतील. या चाचण्यांपैकी सोबत जोडलेल्या यादीनुसार काही 
-अनिवार्य विशेष चाचण्या« मेरी या अग्रगण्य शासकीय यंत्रणेची अंगभूत क्षमता आणि उत्कृष्ट पायाभूत सुविधांचा वापर 
होण्यासाठी मेरी मार्फत घेण्यात येतील. तसेच मेरी व गुणनियंत्रण कक्षाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या चाचणीचे निष्कर्ष हे बांधकाम 
कक्षास बंधनकारक राहील.” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२४०७१६१७१६३४९९२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHARATI DASHRATH 
JADHAV 


(भारती जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं-२ 


३. सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

७. महालेखाकार कार्यालय, मुंबई/नागपूर 

८. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/ जळगाव/ठाणे. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०. संचालक (सुधारणा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई 
११. सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे 

१२. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

१३. सर्व अधीक्षक अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद. 

१४. सर्व अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१५. सर्व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१६. सर्व कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद. 

१७. सर्व उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१८. कार्यासन निवसं-२ 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं-२ 


List of tests shall be conducted at MERI Nashik lab 


Sr. No. Name of test 
| CEMENT 
॥ | Chemical Composition 
2 Fineness by Blaines Air Permeability (Motorized) 
Q Large Size Core (0.30m dia.) 
(For Concrete, Masonary, Colgrout, Strengthning of Dam) 
Le ॥ Capping of Cores ९० cm dia. (Per Surface) 
2 Density and Compressive Strength 
3 Split tensile strength 
° Modulus of Elasticity ०.९॥ dia. core. 
षु Permeability on ०.९ ॥ dia. Cores 
3 Fly Ash / Surkhi 
La | Fineness 
2 Specific Gravity 
3 Lime reactivity 
° Cement reactivity 
चु Chemical Composition 
7 R.C.C. Pipes 
| ८: | Three edge bearing test for 
a) Pipes 300 mm Dia. & below 
b) Pipes above 300mm Dia 
2 Water absorption for all Dia. 
3 Permeability test 
षु A.C. Pipes 
a Water absorption 
2 Bursting strength 
& Seepage Water 
> aa pH Value 
2 Alkalinity 
3 Conductivity 
tes Total and Dissolved solids 
दु Calcium estimation 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं-२ 


ae Leached Material 
= Chemical Composition 
८ Test required for designing of Earthen dam, Masonary dam, Canal having high 
embankment more than & m. 
=e Sedimentation analysis test 
२ Triaxial shear test (Consolidated Drained) 
3 Triaxial shear test (Consolidated Undrained) 
° Triaxial shear test (Unconsolidated Undrained) 
षु Swelling pressure test 
pH value 
9 Soluble sulphate compound 
Soluble iron compound 
९ Record test 
om Organic content of soil 
Sr. No. Name of test 
९ FRP Needle 
{| Uniformly distributed load 
2 Central point load 
i ० Chemical Admixture 
७७६ Compatibility 
2 Water penetration test 
3 Dry material content 
tes Ash content 
षु Relative density 
& Chloride ion concentration 
9 pH Value 
शि १3 Non-destructive test 
Ea Digital rebound hammer 
2 Ultrasonic pulse velocity tester 
3 Cover meter test 
१२ Test for pavement construction 
ae Benkalman Beam test 
2 A.R.U.R. Test 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं-२ 


3 C.B.R. Test 
93 Crushed sand 

Lo 4 Alkali aggregate reaction 

2 Deleterious material test 

3 Organic impurities test 
| १४ | Steel 

Le | Chemical composition 
94 Calibration 

|. १८ | All QC Lab. Instruments 
१६ Mortar 

[ee Observing Flow and Casting Specimen 

2 Shrinkage Test 

3 Compressive / Split Tensile Strength 
1१७ | Rock 

f= a] Preparation of Test Sample 

2 Water Absorption 

3 Specific Gravity 

° Compressive Strength 

षु DurabilityTest ३० Cycle 
१८ Flooring Tiles 

ae Water Absorption 

2 Flexural Strength 

2 Resistance to Wear 
१९ Glazed Tiles 

[=] Water Absorption 

2 Impact Strength Test 

3 Crazing Test 
२० Ceramic Tiles 

=a Water Absorption 

2 Flexural Strength 

3 Resistance to Wear 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


